महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.३५८/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: १७ जुले,२०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र./आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 


३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक 
३० डिसेंबर, १९८७. 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः हिंभाप-१९७६-२८, दिनांक १० जून १९७६. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन Bead असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्‍्या सन २०१० मध्ये स्वतंत्र मंडळाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम PY करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून, वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी या परिच्छेदातीळ तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.३५८/सेवा-३ 


अ.क्र नाव कार्यालय .अ.पदावरीळ | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन .अ.पदावरील 
रुजू दिनांक | कालावधी समाप्त | कालावधी | सेवा नियमितपणे 
केल्याचा दिनांक पुढे पुढे चालू 
ढकलल्याची | ठेवण्याचा दिनांक 
कारणे 
| 9 | 2 3 1 ४_| षु & FO 
7 डॉ. विजया | प्रा.आ.के. दि.१५.०१.२०११ | दि.१४.०१.२०१३ निरंक दि.१५.०१.२०१२३ 
सोपान झोपे । चिनावल 
जि.जळगाव 
२ डा. प्रियंका | प्रा.आ.के. दि.१०.०१.२०११ | दि.०९.०१.२०१३ |निरंक f&.90,09,2093 
प्रभाकर म्हात्रे Hera, 
जि.रायगड 
३ डॉ. लगड | WSIS. दि.१४.०१.२०११ | दि.०४.०२.२०१३ २२ दिवस दि.०५.०२.२०१३ 
मारुती अनुरथ | चिंचोली(माळी) Tail 
,जि.बीड 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 


उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही 
करावी. 


3. तथापि,उक्त तक्त्यातील अ.क्र.२ येथील डॉ. प्रियंका प्रभाकर म्हात्रे ह्या मराठी भाषा व हिंदी भाषा 
परीक्षा SR म्हणजे अनुक्रमे दि.१७.०१.२०१६ व दि.२९.१२.२०१३ रोजी उत्तीर्ण झाल्या असल्याने उक्त 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्यानुसार जरी त्यांचा परिविक्षा काळावधी दि.०९.०१.२०१३ रोजी समाप्त 
होवून त्यांची त्या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.१०.०१.२०१३पासून पुढे चाळू होत असली तरी, 
त्यांच्या वेतनवाढी संदर्भाधिन क्र.३ व ४ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दि.१७.०१.२०१६ 
पर्यंत रोखून त्या दिनांकानंतर त्यांना वेतनवाढी देय होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय 
झाल्यानंतर ती व पुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून 
त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागेल त्याची थकबाकी 
मिळण्याचा हक्क त्यांना राहणार नाही. 


४. सदर झासन आदेश संदर्भाधिन येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य 


प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, 2094 अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.३५८/सेवा-३ 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१७३३४०६२१७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 

U M F S H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d2847c085fbb527b4b95e7 1ae1457bfffcb 
b1147b4cb91423f372da97117d29, 


postalCode=400001, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=3667a98f6d3e5f0ed5652697d674c2e 


ह क CVERIMENT OF MAATIARASEITHA 
RATHOD eyes | 
(डॉ.उमेश ध.राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (नाशिक, मुंबई, लातूर) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक (जळगाव, रायगड व बीड) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (जळगाव, रायगड व बीड) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (जळगाव, रायगड व बीड) 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


